ना.म.जोशी मार्ग पोलीस स्टेशन, गु.र.क्र.२९१/ 
२०१७ (कमला मिल केस) या गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या 
खटल्यामध्ये मा. सत्र न्यायालय व मा. उच्च 
न्यायालय मुंबई न्यायालयात शासनाच्या वतीने 
कामकाज पाहण्याकरिता, नियुक्त केलेल्या विशेष 
सरकारी अभियोक्ता ase प्रकाश al यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी-०११८/प्र.क्र.१२/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०03२. 
दिनांक :- ३० मे, २०१८ 


संदर्भ - शासन अधिसुचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी.२०१८/यु.ओ.आर. ०८/ 
डी-१४, दिनांक ०९.०१.२०१८. 


शासन निर्णय :- 

AALS मार्ग पोलीस स्टेशन, गु.र.क्र.२९१/२०१७ (कमला मिल केस) या 
गुन्ह्यामधून मा. सत्र न्यायालय व मा. उच्च न्यायालय मुंबई उद्भवणाऱ्या न्यायाळयीन 
प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पाहण्यासाठी अँड श्री. प्रकाडा VET यांची विधि व 
न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक ०९.०१.२०१८ च्या अधिसुचनेन्व्ये विशोष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड 
श्री. प्रकाश ]ोट्टी यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास झासन मान्यता देत 
आहे. 


आ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु.१५,०००/- 
(रुपये पंधरा हजार फक्‍त) 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडूनप्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड 
श्री. प्रकाश शोट्टी यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी अथवा अन्य कोणतीही फी वा भत्ते 
अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

३. यासाठी येणार खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५-पोलीस, (00) १०८, 
राज्य मुख्यालय पोलीस (०२)(०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ 
व्यावसायिक सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०११८/प्र.क्र.१२/पोल-१० 


४. BT ae निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५२/१८/व्यय-७, दिनांक 
१४.०२.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०१८०५३०१६१५३२५२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


. lly signed by Dinesh Appaji S 
DN: c=IN, o=Government Of hi 
| Nn es h ou=Hor partment, pr ICode=400032, 
डॉ itr 


र 
49495d0d4b3 1e36ff1d612a85453ca98 


al 
A ll 4b74e28fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh 
Dpaji Saste = 


Date: 2018.05.30 16:16:18 +05'30 


(दिनेश सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३) महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


५) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) अँड श्री. प्रकाश ]ोट्टी, १, गौतम निवास, ५४८, डॉ. बी. ए. रोड, कापोळे निवास जवळ, 
माटुंगा (पूर्व) मुंबई - Yoo ०१९. 

७) विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

८) वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवड नस्ती/पोळ-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


